वाचा :- 


महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील 
अधिकारी/कर्मचारी यांचे वेतन व 
भत्ते यासाठी प्राधिकरणाला 
अनुदानापोटी निधी वितरीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मजीप्रा-१११८/प्र.क्र.११४/पापु-२३ 
७वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल 
क्रॉफर्ड मार्केटजवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४००००१ 
तारीख: ९ जानेवारी, २०१९ 


शासन निर्णय, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग क्रमांकः मजीप्रा-२०१४/प्र.क्र.३३(आ/ पापु-२३, 
दिनांक २३.०३.२०१७. 

शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दिनांक २ एप्रिल, २०१८ 
शासन निर्णय, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग क्रमांकः मजीप्रा-१११८/प्र.क्र.११४/पापु-२३, दिनांक 
२ जुले, २०१८ 

शासन निर्णय, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग क्रमांकः मजीप्रा-१११८/प्र.क्र.११४/पापु-२३, दिनांक 
२० ऑगस्ट, २०१८ 

शासन निर्णय, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग क्रमांकः मजीप्रा-१११८/प्र.क्र.११४/पापु-२३, दिनांक 
२३ ऑक्टोबर, २०१८ 

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे पत्र क्रमांक मजीप्रा/वित्त.२/निधी/३७८, दिनांक ७.१२.२०१८ 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील अधिकारी/कर्मचारी यांचे वेतन व भत्ते तसेच निवृत्तीवेतन 


यांचे दायित्व शासनाने स्वीकारण्याचा व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे जमा होणारे ईटीपी चार्जेस व 


तांत्रिक शुल्क शासनाकडे जमा करण्याचा धोरणात्मक निर्णय मंत्रीमंडळाने दिनांक १६.०३.२०१७ च्या 
बैठकीमध्ये घेतला असून त्यानुषंगाने संदर्भाधीन दिनांक 23.03.2090 चा झासन निर्णय निर्गमित 


करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील अधिकारी/कर्मचारी यांचे वेतन व भत्ते अदा 


करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला अनुदान म्हणून २२१५५०४१ या लेखाशिर्षाखाली 
वित्तीय वर्ष सन २०१८-१९ करिता रुपये १८५,६१,००,०००/- इतकी अर्थसंकल्पिय तरतूद करण्यात 


आली आहे. त्यापैकी ७० % निधी वित्त विभागाने संदर्भाधीन (2) येथील परिपत्रकान्वये अर्थसंकल्पीय 


शासन निर्णय क्रमांकः मजीप्रा-१११८/प्र.क्र.११४/पापु-२३ 


प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिलेला आहे. सदर तरतुदीपैकी ११२,६९,०७,०००/- इतके अनुदान 
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला वाचा मधील अनुक्रमांक ३, ४, व ५ च्या शासन निर्णयान्वये वितरीत 
करण्यात आले असून उर्वरित निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय:- 


महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील अधिकारी/कर्मचारी यांचे माहे जानेवारी, २०१९ च्या वेतन 
व भत्ते यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला अनुदान म्हणून “मागणी क्रमांक - वाय २, २२१५, 
पाणीपुरवठा व स्वच्छता, ०१, पाणी पुरवठा ००१, संचालन व प्रशासन (०१) आस्थापना (०१)(०४) 
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणास वेतन व भत्त्यापोटी सहायक अनुदान, (अनिवार्य/दत्तमत) (२२१५०४१), 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन)” या लेखाशीर्षांतर्गत सन २०१८-१९ मध्ये अर्थसंकल्पित केलेल्या 
रकमेपैकी रुपये १२,५२,२२,०००/- (अक्षरी रुपये बारा कोटी बावन्न लाख बावीस हजार फक्त) इतकी 
रक्‍कम या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला पुढील अटींच्या अधीन वितरीत करण्यात 
येत आहे. 


अ) या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात येणारा निधी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या 
नियमित आस्थापनेवरील कर्मचा-यांच्या सन २०१८-१९ मधील वेतन / भत्त्यासाठी 
वापरण्यात यावा. वेतन / भत्त्यांच्या यापूर्वीच्या कोणत्याही थकबाकीसाठी या निधीचा 
वापर करु नये. या निधीचा अन्य बाबींवरील खर्च (विनियोग) ही वित्तीय अनियमितता 
समजण्यात येईल व sean कृतीसाठी संबंधित अधिकारी/कर्मचारी शिस्तभंगाच्या कारवाईस 
पात्र राहतील. 

ब) दिनांक २३.०३.२०१७ पूर्वीच्या वेतन / भत्त्यासंदर्भातील कोणत्याही थकीत रकमांचे दायित्व 
शासनाने स्वीकारळे नसल्यामुळे या दिनांकापूर्वीच्या वेतन / भत्त्यासंदर्भातील कोणत्याही 
थकबाकीसाठी या निधीचा वापर करु नये. 

क) डिसेंबर, २०१८ मध्ये प्राधिकरणाकडे जमा झालेले तांत्रिक शुल्क व ईटीपी चार्जेस 
शासनाकडे त्वरीत जमा करावेत. 


२. या शासन निर्णयान्वये वितरीत केलेली रक्‍कम प्राप्त करुन घेण्यासाठी श्री.य.बा.पाटील, 
संचालक (वित्त), महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून तर 
श्री.चे.बा.निकम, उपसचिव, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मजीप्रा-१११८/प्र.क्र.११४/पापु-२३ 


3. शासनाद्वारे देण्यात येणारे वेतन अनुदान लाभार्थ्यांच्या बँक अकाऊंटमध्ये ECS द्वारे प्रदान 
करणे बंधनकारक राहील. कोणत्याही परिस्थितीत वेतन अनुदानाची रक्‍कम एकत्रितरित्या Offline 
पद्धतीने वितरीत करण्यात येऊ नये. 


४. सदर रकमेच्या प्रत्यक्ष खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र संचालक (वित्त), महाराष्ट्र जीवन 
प्राधिकरण यांनी सादर करावे. उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करताना कर्मचारीनिहाय प्रत्यक्ष वितरीत 
रकमेचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करण्यात यावे. 


प. प्रस्तुत प्रकरणी होणारा खर्च “मागणी क्रमांक - वाय २, २२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, 
०१, पाणी पुरवठा ००१, संचालन व प्रशासन (०१) आस्थापना (०१)(०४) महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणास 
वेतन व भत्त्यापोटी सहायक अनुदान, (अनिवार्य/दत्तमत) (२२१५०४१), ३६, सहायक अनुदाने (वेतन)” 
या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकून सन २०१८-१९ च्या मंजूर आर्थिक तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


६. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं-२०१८/ प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दिनांक 2 एप्रिल, 
२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागांना दिलेल्या अधिकारात सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत 
आहेत. या परिपत्रकान्वये नमूद केलेल्या अटी व शर्तीची पूर्तता होत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०१०९१२४९३८२९२८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by BALASAHEB BABASAHEB HAJARE 
A LA A H DN: c=IN, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=49ad4eefa4101394c1b1119b5f2d93940a592 


bd8a91d2970b24702e05968e19f, 


postalCode=400032, street=WATER SUPPY AND 


SANITATION DEPARTMENT,MANTRALAYA,MUMBAI, 
serialNumber=0edd9c3872935c07 1332e1f94cbcdc98 


28471b3251eee2d5c23fd681ec41cefa, ou=WATER 


SUPPY AND SANITATION DEPARTMENT, 


o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=BALASAHEB 
BABASAHEB HAJARE 
Date: 2019.01.09 16:47:28 +05'30' 


(बाळासाहेब बा. हजारे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मजीप्रा-१११८/प्र.क्र.११४/पापु-२३ 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

संचालक (वित्त), महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण 

मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण 
सर्व मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण 

सर्व अधिक्षक अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण 

सर्व कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण 


प्रत: माहितीस्तव, 


वित्त विभाग, व्यय-३/ अर्थसंकल्प-१८ कार्यासन, मंत्रालय, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी, पापु-४, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई. 
निवडनस्ती, पापु-२३ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


